असा; क्र. ७६ रजिस्टर्ड नं. एमएच/एमआर/साऊथ-२२९/२००६-०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


गुरुवार, ऑगस्ट ३९, २००६/भाद्र ९, शके ९९२८ 


——— ened 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 
ee ee त अ कलह लाड तेली अलोक यी 


भारा चार-अ 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि 
एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० 2३२, दिनांक ३९ ऑगस्ट २००६ 

अधिसूचना 

मोटार वाहन अधिनियम, ९९८८. 
क्रमांक एमव्होए. ०१९८/१३२३/प्र. क्र. ६३/परि. २.--मोटार वाहन अधिनियम, 

१९८८ (१९८८ चा ५९) याच्या कलम ९६ पोट-कलम (र) चे खंड (चौदा), (बीस) 
आणि (तेहतीस) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत 
त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र मोटार वाहन 
नियम, १९८९ यथात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने करण्याचे 
योजिलेल्या नियमांचा पुढील मसुदा, त्यामुळे बाधा पोहोचण्याची शक्‍यता असलेल्या सर्व 
व्यक्तींच्या माहितीसाठी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २१२ च्या पोट-कलम (१) द्वारे 
आवश्यक असल्याप्रमाणे, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी सूचना 
देण्यात येत आहे को, ज्या दिनांकास अधिसूचनेचा मसुदा महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिद्ध करण्यात येईल त्या दिनांकापासून तीस दिवसानंतर उक्त मसुदा महाराष्ट्र 
शासन बिचारात घेईल. 


भाग चार-ओ----२९ १४२९) 


i किनत Series} 


SRO महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट ३१, २००६/भाद्र ९, शके १९२८ भाग चार-अ 


२. उपरोक्त कालावधीत उक्त मसुद्याच्या संबंधात कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या 
कोणत्याही हरकती किंवा सूचना, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र. शासन, गृह विभाग (परिबहन), 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे येतील. त्याबर शासन विचार करील. 

नियमांचा मसुदा 

(१) या नियमांना, महाराष्ट्र मोटार बाहन (पहिली सुधारणा) नियम, २००६ असे 
म्हणावे. 

(२) महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ (यात यापुढे ज्यांचा निदेश “ मुख्य 
_ नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम ११९ मध्ये,--- 

(क) शिर्षकामध्ये, “ भाडे मोटर ” या मजकुराऐवजी “ टॅक्सी मीटर " हा मजकूर 
दाखल करण्याल येईल. 

(ख) “ भाडे मीटर.” या मजकुराऐवजी “ टॅक्सी मीटर ” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल. 

३. मुख्य नियमांच्या नियम १३७ ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येईल :--- 

“eno इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल टॅक्सी मीटर बसविणे.--- (१) ऑटो रिक्षासह 
नवीन मोटार Soon इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल टॅक्सी मीटर बसविण्यात येईल, 

(२) विभिन्न प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या अधिकारितेत नोंदणी केलेली 
मोटार कॅब किंवा ऑटो रिक्षासह कोणत्याही बर्गाची मोटार कॅब पुन;स्थापित केली 
(बदलून घेतली) असेल तर, इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल टॅक्सी मीटर बर्सबण्याचा 
दिनांक, राज्य शासनाकडून वेळोवेळी राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे बिनिर्दिष्ट करण्यात 
येईल, त्याचप्रमाणे असेल. ” 

४. मुख्य नियमांच्या नियम १३८ Ae} 

(क) पोट-नियम (२) मध्ये, “ व्हिक्टोरिया ज्युबिली टेक्निकल इन्स्टिट्यूट, मुंबई " या 
मजकुराऐवजी, “ वीरमाता जिजाबाई तंत्रविज्ञान संस्था, ad” हा मजकूर दाखल 
'करण्यात येईल. 

(ख) पोट-नियम (३) मध्ये, “ व्हिक्टोरिया ज्युबिली टेक्निकल इन्स्टिट्यूट, मुंबई 
या मजकुराऐवजी, “ वीरमाता जिजाबाई तंत्रत्रिज्ञान संस्था, मुंबई, " हा मजकूर 
दाखल करण्यात येईल. 

(ग) पोट-नियम (४) मध्ये, “ व्हिक्टोरिया ज्युबिली टेक्निकल इन्स्टिट्यूट, मुंबई 
या मजकुराऐवजी, “ वीरमाता जिजाबाई तंत्रविज्ञान संस्था, मुंबई, कडून ” हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल. 

५. मुख्य नियमांच्या नियम १४० मध्ये, पोट-नियम (७) नंतर, पुढील पोट-नियम 
समाविष्ट करण्यात येईल :--- 

* (७ क) मोटार केंबला बसवावयाच्या प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल मीटरला 
एकतर अंतर्गत मुद्रक (प्रिंटर) किंघा बाह्य मुद्रक (प्रिटर) बसविण्यात येईल. असा 


भाग चार-अ| महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट ३१, २००६/भाद्र ९, शके ९१९२८ ४२१ 


मुद्रक प्रचासाची तारीख, ञाहन क्रमांक, किलोमोटरमध्ये vara केलेले अंतर, 
, प्रवासाचा कालावधी व प्रत्यक्ष भाडे असा तपशील असलेले मुद्रित बील देऊ 
शकेल. ” 

६. मुख्य नियमांच्या नियम १४९ मध्ये,-- 

(क) पोट-नियम (१) मध्ये. “ व्हिक्टोरिया ज्युबिली टेक्निकल इन्स्टिट्यूट ” या 
मजकुराऐवजी, “ बीरमाता जिजाबाई तंत्रविज्ञान संस्था, मुंबई, यांकडे ” हा मजकूर 
दाखल करण्यात येईल. 

(ख) पोट-नियम (२) मध्ये, “ व्हिक्टोरिया ज्युबिली टेक्निकल इन्स्टिट्यूट * या 
मजकुराऐवजी, '“ बीरमाता जिजाबाई तंत्रत्रिज्ञान संस्था, मुंबई ” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल. 

(ग) पोट-नियम (३) मध्ये, “ व्हिक्टोरिया ज्युबिली टेक्निकल इन्स्टिट्यूट ” या 
मजकुराऐबजी, “ बीरमाता जिजाबाई तंत्रविज्ञान संस्था, मुंबई, मध्ये ” हा मजकूर 
दाखल करण्यात येईल. 

७, मुख्य नियमांच्या नियम १४२ मध्ये, पोट-नियम (१) मधील “ व्हिक्टोरिया 
ज्युब्तिली टेक्निकल इन्स्टिट्यूटमध्ये ” या मजकुराऐवजी, “ बीरमाता जिजाबाई 
तंत्रविज्ञान संस्था, मुंबई, मध्ये ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 

८. मुख्य नियमांच्या नियम १४३ मधील, पोट-नियम (१) मध्ये पुढील परंतुक 
जादा दाखल करण्यात येईल :--- 

“uta, इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल deat मीटर, मोटार Seen आतील बाजूस, 
चालकाच्या आसनाच्या डावीकडे बसविण्यात येईल. ” 

९. मुख्य नियमांच्या नियम १४८ मध्ये,-ट- 

(क) “ व्हिक्टोरिया ज्युबिली टेक्निकल इन्स्टिट्यूट ” या मजकुराऐवजी, 
“aan जिजाबाई तंत्रविज्ञान संस्था, मुंबई, ' हा मजकूर दाखल करण्यात 
येईल. 

(ख) खंड दोन मध्ये, “ २० 
करण्यात येईल. 


” 2 


या आकड्याऐवजी, “ २५ ” हा आकडा दाखल 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


रमेश शिंदे, 
शासनाचे उप सचिव. 


WR महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट ३१, २००६/भाद्र ९, शके १९९८ [ATT चार-अ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 31st August 2006 - 


NOTIFICATION 
Moror VEHIcuEs Act, 1988, 


2. Any objections or suggestions which may be received by the 
Principal Secretary to the Government of Maharashtra, Home Department 
(Transport), Mantralaya, Mumbai 400 032, from a person with respect 
to the said draft within the aforesaid period, will be considered by the 


Government. 
DRAFT RULES 
1. These rules may be called the Maharashtra Motor Vehicles (first 
Amendment) Rules, 2006. 
2. In rule 119 of the Maharashtra Motor Vehicles Rules, 1989 . 
(hereinafter referred to as “the Principal Rules ”),— 
(a) in the title, for the words “ fare meters ” the words “ taxi meters” 
shall be substituted ; 
(b) for the words “fare meter” the words “taxi meter” shall be 
substituted, namely. 
3. For rule 137 of the Principal Rules, the following rule shall be 
substituted, namely :— 
“137 Fitment of electronic digital taxi meter. —(1) A new motor cab 
including Auto Richshaw shall be fitted with an electronic digital taxi 
meter. 


(a) in sub-rule (2), for the words “ Victoria Jubilee Technical Institute, 
Bombay” the words “ Veermata Jijabai Technological Institute, 
Mumbai” shall be substituted ; 


भाग चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट ३९, २००६/भाद्र ९, शके ९९२८ VB 


(5) in sub-rule (3), for the words “ Victoria Jubilee Technical Institute, 
Bombay” the words “Veermata Jijabai Technological Institute, 
Mumbai” shall be substituted ; 

{c) in sub-rule (4), for the words “Victoria Jubilee Technical 
Institute” the words “Veermata Jijabai Technological Institute, 
Mumbai” shall be substituted. 

5. In rule 140 of the Principal Rules, after sub-rule (7), the following 
sub-rule shall be inserted, namely :— 

“(7a) Every electronic digital meter to be fitted to a motor cab shall 
be either provided with inbuilt printer or external printer which can 
print bill containing the particulars such as the date of journey, vehicle 
number, distance travelled in kilometer, duration of journey and actual 
fare. ”, 

6. In rule 141 of the Principal Rules,— 

(a) in sub-rule (1), for the words “ Victoria Jubilee Technical Institute, 
Bombay” the words “Veermata Jijabai Technological Institute, 
Mumbai” shall be substituted ; 

(b) in sub-rule (2), for the words “ Victoria Jubilee Technical Institute, ” 
the words “ Veermata Jijabai Technological Institute, Mumbai” shall 
be substituted ; 

(c) in sub-rule (3), for the words “ Victoria Jubilee Technical Institute, ” 
the words “ Veermata Jijabai Technological Institute, Mumbai” shall 
be substituted. 

7, In rule 142 of the Principal Rules, in sub-rule (1), for the words 
“Victoria Jubilee Technical Institute” the words “Veermata Jijabai 
Technological Institute, Mumbai” shall be substituted . 

8. In rule 143 of the Principal Rules, to sub-rule (1), the following 
proviso shall be added, namely :— 

१ Provided that, the electronic digital taxi meter shail be fixed inside 
the motor cab at left side of the driver's seat ”. 

9. In rule 148 of the Principal Rules,— 

(a) for the words “ Victoria Jubilee Technical Institute” the words 
“Veermata Jijabai Technological Institute, Mumbai” shall be 
substituted ; 

() in clause II, for the figures “ 20 ” the figures“ 25 ” shall be substituted. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


RAMESH SHINDE, 
Deputy Secretary to Government. 


शासकौय मध्यबती मुद्रणालय, मुंबई 


D200 TRA-2MVA-0198-1323-CR-63-L- | 


area अधिसूचना क्र. : एमव्हीए-०१९८/१३२३/प्रक्र.६३/परि-२ 
कालनर्यावा : गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


दिनांक ; ११ सप्टेंबर, २००६. 
प्रति, : 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सह 'परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सर्व उप परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सर्व जिल्हा दंडाधिकारी. 
सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक. 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रबंधक, मोंटार अपघांत दावा न्यायाधिकरण, मुंबई. 
सर्व पोलीस अयुक्त, 
सह पोलीत आयुक्त (वाहतूक), मुंबई 
सर्व पोनीस अधिक्षक. 
सर्व were परिवहन अधिकारी. 
wf उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 
श्ैथी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
कार्यासन अधिकारी (पोल-८), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


विषय :. महाराष्ट्र मोटार वाहुन नियन, .१९८९, 
राज्यातील ऑटोरिक्षा/टॅक्सींना भाडेदर्शक इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल 
बसविणे सक्तीचे करणेबाबत नियमांत सुधारणा करणे 
उक्त विषयार्बांबतची अधिसूचना दि.३१.८.२००६ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिध्दी 

करण्यात आली आहे. सदर शासन राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या अधिसूचनेच्या मराठी व इंग्रजी परती 
सोबत पाठविण्यात येट आहे. ' सदर अभिसूच्षचा जनतेच्या माहितीकरिता कार्याजयातील सूचना 
फलकावर wie यायी व विविध प्रसिध्दी गाध्यमांव्दारे अधिसूचनेस प्रसिध्दी देण्यात यावी. 
लच्या -संघटनांनाही प्रारुप अधिसूचनेच्या प्रती पाठविण्यात याव्यात 


तसेच fede 7 
विहीत गुदतीत जवतेऊडूच हरकती व सुचना आपणाकडे प्राप्त झाल्यास सदर हरकती सुचना 


त्वावरिल आपले अभिप्रायासह त्वरित शासनास सादर कराव्यात. 
। | / 


LA 


; ( wae fire ) 
‘. .___ उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


